स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
अर्धापूर नगरपंचायत, जिल्हा नांदेड. 
महाराष्ट्र हासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. ८६(६७/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
वाचा: 


-O 


शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. 94 मे, 2094 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८६(६७)/नवि-३४ दि. १२/७/२०१९ 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. ८६(६७)/नवि-३४ दि. २१/९/२०१९ 
अर्धापूर नगरपंचायतीकडील प्रलंबित कामाबाबत मा. पालकमंत्री, नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखालील दि. 39/4/2029 
रोजीच्या आढावा बैठकीचे इतिवृत्त. 
५) स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दि. ८/११/२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

शासन निर्णय :- 

अर्धापूर नगरपरिषदेचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा रू ३.०३ कोटी किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रकल्पास 
संदर्भ क्र. २ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली होती. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी नगरपरिषदेमार्फत सुरु 
असताना प्रकल्पात अंतर्भूत असलेल्या काही बाबींमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती नगरपरिषदेमार्फत करण्यात आली होती. 
२. अर्धापूर नगरपरिषदेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान संचालनालयाच्या स्तरावर करून तो प्रस्ताव 
दिनांक ८/११/२०२१ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला असून त्यास उच्चाधिकार 
समितीने मान्यता दिली आहे. 
३. उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील नमूद करण्यात 
आलेल्या बाबी व त्यांच्या किंमतीस शासन मंजूरी देत आहे. सदर बदलामुळे नगरपरिषदेच्या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालाची सुधारित किंमत या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार राहील. सदर 
सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवालाचा वाढीव खर्च नगरपरिषदेने १४ व्या वित्त आयोगातंर्गत प्राप्त निधी, स्वनिधीतून किंवा वाचा 
मधील क्र. ४ मधील नमूद इतिवृत्तातील मुद्या क्र. १३ येथे नमूद प्रमाणे समक्ष प्राधिकरणाच्या मान्यतेने डीपीसी किंवा अन्य उचित 
योजनेच्या निधीतून करावा. 
४. संदर्भीय क्रमांक २ येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 
4. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संकेतांक २०२२०२०८१३०७२६३७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Ajit Sahebrao 


A 


AN 
Se LS LDS a 


oc 


Palwe 
(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


q 
ap 
oO 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


) 
2) मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, 
३) मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
8) प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
4) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
&) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (2) यांचे स्वीय सहायक 
७) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
८) आयुक्‍त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
९) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
qo) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 
११ जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नांदेड 
१२) मुख्याधिकारी, अर्धापूर नगरपंचायत 

) 


निवडनस्ती, नवि-३४. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. ८६(६७)/नवि-३४ 


(शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. ८६(६७/नवि-३४ दिनांक: ०८ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


(किंमत रुपयात) 
Component to be Cost of Component to be added Cost of Difference 
deleted Component to Component to be 
be deleted added 
1 2 3 a a 5 

Vehicles (4 Nos of Ape, 36,74,734 | Segregation Handcart 1,05,000 13,13,266 
1 tractor trolley, Street (Cap 360 Ltr.)-10 Nos. 
Container/Bins) Double Container Trolly 1,93,000 

For Streets (Cap 450 

Ltr.)-10 Nos. 

Garbage Tipper Mounted 37,50,000 

ON 4-Wheeler-05 Nos. 

Tractor with Trolley-1 9,40,000 

Nos. 
Drainage At Processing 1,30,906 | Internal Drain at SWM 10,75,250 9,44,344 
Plant Premises Site 
Weigh bridge with room 5,43,879 | Weigh Bridge Room (3m 6,27,889 6,55,835 
construction x 3m) 

Weigh Bridge (Cap 25 5,71,825 

MT)-1 Nos. 
Shed with pits for 51,87,737 | Processing Shed (10m x 90,57,887 38,70,150 
processing and 20 m), MRF (10m x 10m) 
composting and MRF & Compost Pit Shed 

(20m x 20m) 
Tipping Area 16.5m x Loe Tipping Area 16.5m x 5,43,230 5,43,230 
10.5m 10.5m 
Compost plant 23,00,000 | Simple Processing 6,72,543 -2,16,932 
machinery with simple Machine (Cap 9 MT)-1 
processing machine and Nos. 
shredder machine Single Shaft Shredder 14,10,525 

Machine (Cap 10 TPD)-1 

Nos. 

Sas ; Hydraulic Bailing 

Bailing machine 3,20,000 Machine-1 Nos. 3,22,034 2,034 
Development of Simple 4,70,135 Simple Landfill Site (30m 66,50,186 61,80,051 
Landfill x 20m) 

Leachate Holding Tank 1.88112 
Leachate holding tank (5m x 4m x 1.35m) 2४ 

: ; ; 4,61,980 5 र -1,12,268 

with pumping machinery Leachate Submersible 1.61.600 

Pump (Cap 5 HP)-1 Nos. Te 
Toilet 195/000: (तव ee Sens 5,92,118 4,67,118 

(3m x 2m) 
Safety Equipment with Safety Equipment with 
Fire extinguisher, 10 no. ६६ Fire extinguisher, 10 no. | anes 
ee 3,00,000 | Public Awareness 3,00,000 fF 
Internal Road at SWM शिका Internal Road at SWM 46,91,241 46,91.241 
Site Site 
Bio mining of old Bio mining of old 
Dumped/ Legacy Waste I Dumped/ Legacy Waste 24 Pee 
Total 1,36,31,124 | Total 3,58,35,835 2,22,04,711 


पृष्ठ २ पैकी 2 


